RNI No . MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, २०१८ , शके १९३९ [ पृष्ठे ४२ , किंमत : रुपये १४.०० 


वर्ष ४, अंक ११ ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


Ul 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

___ क्रमांक टीपीबी. ४३१६ / ४ /प्र.क्र . १३३/ २०१६ / नवि - ११. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई क्षेत्राची विकास नियंत्रण नियमावली ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विनियम ” असा करण्यात आला आहे ) शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक डीसीआर . १०९० / आरडीपी / नवि -११ , 
दिनांक २० फेब्रुवारी १९९१ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) च्या कलम ३१ (१) खालील तरतुदीनुसार मंजूर झाली असून दिनांक २५ मार्च १९९१ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक एसआरपी. १०९५ /प्र.क्र . ३७/ गृहनिर्माण 
घटक दिनांक १६ डिसेंबर १९९५ अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम, १९७१ अन्वये बृहन्मुंबई 
क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी “ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ” ची ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त प्राधिकरण ” असा केलेला आहे) नियुक्ती 
करणेत आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २ च्या खंड (१९) च्या तरतुदीनुसार उक्त प्राधिकरण हे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील झोपडपट्टी क्षेत्रामधील 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन प्राधिकरण आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक डीसीआर. १०९५ / 
१२०९ / प्र. क्र . २७३ / ९५ /नवि-११, दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९७ अन्वेय जी शासन राजपत्रामध्ये दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९७ पृष्ठ क्रमांक १०४ ते 
१३३- ओ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यानुसार उक्त अधिनियमान्वये उक्त विनियमातील विनियम ३३(१० ) आणि ३३(१४ ) मध्ये सुधारणा मंजूर 
केलेल्या आहेत व त्या दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९७ पासून अंमलात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विनियमाच्या विनियम ३३( १४ ) मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे मोबदल्यामध्ये 
संक्रमण शिबिरांच्या निर्माणाबाबतची तरतूद आहे ; 


भाग एक ( को .वि . पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणी संदर्भाने संक्रमण शिबिरासाठी तसेच इतर 
सार्वजनिक उद्देशासाठी सदनिकांचा पुरेसा साठा निर्माण करावा असा निर्णय घेतलेला असून आणि त्यानुसार उक्त विनियमाच्या विनियम ३३( १४ ) 
मध्ये प्रस्तावित सुधारणा दिनांक १७- २३ सप्टेंबर २०१५, रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग- २ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या असून वैधानिक कार्यवाही 
पूर्ण करून शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त विनियमाच्या विनियम ३३ (१४ ) मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलेला असून सदर 
सुधारणा सारभूत स्वरुपाच्या असल्याने त्या नागरिकांच्या सूचना / हरकती साठी पुनर्प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक हितास्तव , तातडीने विनियम ३३(१४) मध्ये यासोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे फेरबदल करणे 
आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झालेले आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा केलेला आहे) . 

आता त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती आणि वस्तुस्थिती विचारात घेता आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट- कलम (१कक ) 
अन्वये प्राप्त अधिकार आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा वापर करून, शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाविषयी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ , 
पोट - कलम (१कक ) चे खंड( क ) नुसार कोणत्याही व्यक्तींकडून सदरची सूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याचे 
मुदतीमध्ये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी, सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. 

शासनाकडून असेही कळविण्यात येत आहे की , प्रस्तावित फेरबदलाविषयी कोणत्याही हरकती / सूचना शासन राजपत्रात सदर सूचना प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उप संचालक, नगररचना , बृहन्मुंबई यांचेकडे इन्सा हटमेंटस्, ई-ब्लॉक , आझाद मैदान, महापालिका 
मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविण्यात याव्यात . उप संचालक , नगररचना, बृहन्मुंबई यांच्याकडे सदरच्या कालावधीत प्राप्त 
होणाऱ्या हरकती/ सूचना यावर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट -कलम (१कक ) अन्वये कार्यवाही करण्यात येईल . 


परिशिष्ट 


The existing provisions of the Regulation 33 ( 14 ) is proposed to bemodified and inserted at appropriate 
place as follows : 


33 ( 14 ) Provisions related to Permanent Transit Camp tenements for Slum Rehabilitation 
Seheme/Rental Housing. 


The total FSI and may be permitted on gross plot for the construction of permanent transit camp 
tenements/ rental housing or other public purpose as below : 
Area 

Total FSI 


Island City Area 


3. 00 


Suburbs and extended suburbs 


4 . 00 


The FSI & distribution of additional FSI for the construction of Transit Camp Tenements /Rental 
Housing shall be as shown below : 


Location 


Zonal FSI 


Addl. FSI 


Total 
Permissible 

FSI 


FSI for Sale 
Component 


FSI for transit 
tenements to 

Planning 
Authority 


3 . 00 


1 . 33 


1. 67 


0 . 85 


0 . 82 


Island City 
Suburbs and 
extended Suburbs 


4.00 


1 . 00 


3. 00 


1 . 50 


1. 50 


Note . — This provision shall not apply to the plots wherein permissible Zonal F .S . I. is less than 1. 00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


३ 


The entire rehabilitation components including Base FSImay be categorized as rental housing and 
permanent transit component as applicable and the corresponding sale components from the additional 
FSI amongst two or more schemes under this regulation can be permitted to be interchanged . A developer / 
developers making an application under this regulation may club more than one plot belonging to single 
or multiple owners and offer rental housing / permanent transit. Component on a single plotwhile shifting 
sale component as well as base FSI of the plot to other plots provided all right holders of these plots agree 
and make a joint application . However , clubbing shall be allowed only if it leads to an independent plot/ 
building / wing as the case may be with rental housing / permanent transit component being handed 
over to Planning Authority . 

The developer shall have to pay premium equal to 20 % of unearned income calculated with the rates 
of construction as well as sale given in ASR of the year of payment. The unearned income shall be 
computed by calculating valuation of sale component awarded in lieu of component for Planning Authority 
after deducting cost of construction of sale as well as Planning Authority s component and the cost incurred 
to various authorities towards statutory payments relating to Planning Authority as well as sale component 
In case there is shifting of base FSI within plots in clubbing scheme, difference of land valued in ASR 
shall be taken into account while finalizing unearned income, and this difference shall be calculated as 
100 % towards premium . 


The premium shall be paid to the Planning Authority in two stages 50 % at the time IOA and 50 % at 
the time of issuing C . C . for the incentive FSI. or the developer has to surrender equivalent sale FSI in 
form of constructed BUA to the extent of premium in the scheme to be valued at ASR rate of sale in the 
year of such surrender of built up area . 

Note : - Out of the total premium amount collected under these regulation , 2/ 3 shall be kept in a 
separate account to be utilized as shelter fund for the State of Maharashtra and 1/ 3 shall be deposited at 
the Office of the Deputy Director of Town Planning , Grater Mumbai. 

HGT Dragaiei YTH HERTE PUR47| CH| www.maharashtra . gov.in 21 dahilgear afteropdelta 3M 3TË . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रदीप गोहिल , 
शासनाचे अवर सचिव. 


4 


gros (cit.fa .g.) — 837 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 9th February 2018 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB . 4316 / 4 /CR - 133 / 2016 /UD - 11 . — Whereas Development Control Regulations for Greater 
Mumbai, 1991 ( hereinafter referred to as “ the said Regulations ” ) have been sanctioned by Government 
under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as “ the said Act ” ), vide Urban Development Department s Notification No. DCR / 1090 /UD - 11 (RDP ) 
dated the 20th February 1991, to come into force with effect from the 25th March 1991 ; 


And whereas, Government in the Urban Development Department vide Notification of Housing and 
Special Assistance Department No. SRP 1095 /CR - 37 /Housing Cell dated 16th December 1995 had 
appointed “ Slum Rehabilitation Authority ” (hereinafter referred to as “ the said Authority " ) under 
Maharashtra Slum Areas Act, 1971, which is also Planning Authority for the purpose of slum rehabilitation 
in Brihan Mumbai ; 


s , according to the provision of the clause ( 19 ) of section 2 of the said Act , the said 
Authority is the Planning Authority in respect of slum rehabilitation areas for the purpose of implementation 
of Slum Rehabilitation Schemes in Brihan Mumbai ; 


And whereas, the State Government vide Notification of Urban Department No. DCR 1095 / 1209/ 
CR - 273/95 dated 15th October 1997 which appeared in Maharashtra Government Gazette , dated 
15th October 1997 at page 104 to 133 - A has sanctioned the modification in Regulations 33 ( 10 ) and 
33 ( 14 ) of the said Regulations for effective implementation of Slum Rehabilitation Scheme which came 
into force with effect from 15th October 1997 and amended from time to time ; 

And whereas, the Regulation 33 ( 14 ) of the said Regulation deals with creation of Transit Camp 
Tenements for Slum Rehabilitation Scheme by availing additional F .S .I. 

And Whereas , the said Authority has decided to create sufficient stock of tenements for Transit 
Camp to facilitate Slum Rehabilitation Scheme and other public purpose and published proposed 
modifications to the Regulation 33 ( 14 ) of the said regulations, which are published in Maharashtra 
Government Gazette , Part- II , dated the 17 -23 September 2015 and submitted a proposal to the State 
Government after completing legal formalities ; 


And Whereas , the State Government has decided to modify the some provision of the Regulation 33 
( 14 ) of the said regulations, which are substantial nature and needs to be republished for suggestions/ 
objections from the general public ; 


And whereas, the Government is of opinion that in the public interest, it is necessary to urgently 
carry out suitable modification to the Regulation 33 ( 14 ) of the said , regulations in this regard , as specifically 
described in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the proposed modification ” ) ; 

Now therefore, after considering the above facts and circumstances and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act, and all other powers enabling it in this 
behalf, the Government hereby publishes a Notice for inviting suggestions and objections from any person 
with respect to proposed modification , as required by clause (a ) of sub -section ( 1AA ) of the section 37 of 
the said Act, within a period of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra 
Government Gazette . 


Any objections/suggestions in respect of the proposed modification may be forwarded before the 
expiry of one month from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette, 
to the Deputy Director of Town Planning , Greater Mumbai, having his office at ENSA Hutments , 
E - Block , Azad Maidan , Mahapalika Marg, Mumbai 400 001 . Any objection or suggestion , which may be 
received by the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbaiwithin the said period shall be dealt 
with in accordance with the provisions of the said sub -section ( 1AA ) of section 37 of the said Act . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 

Schedule 
(Accompaniment to Government Notice No. TPB . 4316 /4 /CR - 33/ 2016/UD- 11, 

dated 9th February 2018 ) 


The existing provisions of the Regulation 33 ( 14 ) is proposed to be modified and inserted at appropriate 
place as follows : 

33 ( 14 ) Provisions related to Permanent Transit Camp tenements for Slum Rehabilitation 
Seheme/Rental Housing. 


The total FSI may be permitted on gross plot for the construction of permanent transit camp tenements / 
rental housing or other public purpose as below : 


Area 


Total FSI 


Island City Area 


3 . 00 


Suburbs and extended suburbs 


4 . 00 


The FSI and distribution of additional FSI for the construction of Transit Camp Tenements /Rental 
Housing shall be as shown below : 


Location 


Zonal FSI 


Addl.FSI 


Total 
Permissible 

FSI 


FSI for transitFSI for Sale 
tenements to Component 

Planning 
Authority 


Island City 


3 . 00 


1 . 33 


1.67 


0 . 85 


0 . 82 


4 . 00 


1. 00 


3 . 00 


1.50 


1 .50 


Suburbs and 
extended Suburbs 


Note . — This provision shall not apply to the plots wherein permissible Zonal F . S .I. is less than 1. 00 


The entire rehabilitation components including Base FSI may be categorized as rental housing and 
permanent transit component as applicable and the corresponding sale components from the additional 
FSI amongst two or more schemes under this regulation can be permitted to be interchanged . A developer / 
developers making an application under this regulation may club more than one plot belonging to single 
or multiple owners and offer rental housing / permanent transit component on a single plot while 
shifting sale component as well as base FSI of the plot to other plots provided all right holders of these 
plots agree and make a joint application . However , clubbing shall be allowed only if it leads to an 
independent plot / building / wing as the case may be with rental housing/permanent transit 
component being handed over to Planning Authority . 

The developer shall have to pay premium equal to 20 % of unearned income calculated with the rates 
of construction as well as sale given in ASR of the year of payment. The unearned income shall be 
computed by calculating valuation of sale component awarded in lieu of component for Planning 
Authority after deducting cost of construction of sale as well as Planning Authority s component and 
the cost incurred to various authorities towards statutory payments relating to Planning Authority as 
well as sale component. In case there is shifting of base FSI within plots in clubbing scheme, difference of 
land valued in ASR shall be taken into account while finalizing unearned income, and this difference 
shall be calculated as 100 % towards premium . 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


The premium shall be paid to the Planning Authority in two stages 50 % at the time IOA and 50 % at 
the time of issuing C .C . for the incentive FSI or the developer has to surrender equivalent sale FSI in 
form of constructed BUA to the extent of premium in the scheme to be valued at ASR rate of sale in the 
year of such surrender of built up area . 


Note . — Out of the total premium amount collected under these regulation , 2/ 3 shall be kept in a 
separate account to be utilized as shelter fund for the State of Maharashtra and 1/3 shall be deposited at 
the Office of the Deputy Director of Town Planning, Greater Mumbai. 


This Notice shall also be available on the Government of Maharashtra website www . 
maharashtra . gov .in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 
Under Secretary to Government. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ मार्च २०१८ 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६. 

क्रमांक टीपीएस . १२१८ / १२५२/ प्र. क्र . ४५ / १८ / नवि-१२. - ज्याअर्थी, दापोली नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८१० / २९८६ / प्र.क्र . 
२८९ / ११/ नवी-१२, दिनांक २१ मार्च २०१२ अन्वये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” याप्रमाणे करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये भागशः 
मंजूर केली असून वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस १८१२ / ३४९ / प्र. क्र . ८३/ नवि - १२, दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त विकास योजने ” मध्ये मौजे कॅम्प दापोली, स .नं . १८५ अ / १, अ / १ एकूण क्षेत्र २. २१ . ६५ हे. आर . या शासकीय 
मालकीच्या क्षेत्रापैकी २४६२ चौ . मी . क्षेत्र आ .क्र . ३ ज्ञानदीपविद्यामंदीर या शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित दर्शविली आहे व त्याचे समुचित प्राधिकरण 
ज्ञानदीप विद्यामंदीर , श्रीराम शिक्षण संस्था दर्शविले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील उक्त आरक्षणाचा — ज्ञानदीप विद्यामंदीर हा शैक्षणिक वापर बदलून “ शासकीय वापर 
कार्यालये " असा वापर करणेबाबत जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये प्रधान सचिव, नगरविकास यांना विनंती 
केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) व त्याकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी समुचित प्राधिकरण 
राहील ; 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व महसूल विभागाची विनंती विचारात घेतल्यानंतर उक्त आरक्षणाचा वापर 
बदलून “ शासकीय वापर / कार्यालये ” असा वापर करणे तसेच सदर आरक्षणाकरिता समूचित प्राधिकरण जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी करणे या 
फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १कक ) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. ; 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप-कलम (१कक ) ( क ) अनुसार शासन खालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित 
केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदला संदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि /किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे 
सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून , उक्त विहित मुदतीत प्राप्त 
होणाऱ्या सूचना आणि /किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी तसेच नियोजन प्राधिकरण आणि प्रास्तावित 
फेरबदलाखालील पूर्वीचे समूचित प्राधिकरण यांचेम्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
सदरची सूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्यात सूचना आणि /किंवा हरकती सहसंचालक , नगररचना, कोकण 
विभाग, तिसरा मजला , मुख्य इमारत , रुम नं . ३०५, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे दाखल करण्यात याव्यात. विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या 
सूचना आणि /किंवा हरकती शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील. 

अनुसूची 
“ दापोली नगरपंचायत क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे कॅम्प दापोली स.नं . १८५अ/१, अ/ १ एकूण क्षेत्र २. २१.६५ हे. आर या 
शासकीय मालकीच्या क्षेत्रापैकी आ . क्र . ३ ज्ञानदीप विद्यामंदीर करीता दर्शविलेल्या २४६२ चौ. मी क्षेत्राचा शैक्षणिक वापर बदलून “ शासकीय वापर । 
कार्यालये ” याप्रमाणे आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावित आरक्षणाकरिता जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी हे समूचित 
प्राधिकरण राहील . ” 

२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील : 

(१) जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी जिल्हा, रत्नागिरी . 
( २) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई . 

( ३) नगररचना , रत्नागिरी शाखा, ६६९, सावंत बंगला, पहिला मजला, स्वामी विवेकानंद रोड , मारुती मंदीर, शिवाजी स्टेडियमच्या 
मागे, रत्नागिरी . 

( ४) मुख्याधिकारी , दापोली नगरपंचायत , दापोली . 
३. सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनच्या www. maharashtra. gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building, Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 8th March 2018 


Notice 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 1218 / 1252/C . R .45 / 18 /UD - 12 . - Whereas , the Development Plan of Dapoli Nagar Panchayat 
(hereinafter referred to as the said Development Plan " ) has been sanctioned by the Government in the 
Urban Development Department , partly under section 31( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. 1810 / 2986 /CR 289/ 
11 /UD - 12 , dated 21st March 2012 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) and Excluded part 
(EP ) of the said Development plan had been sanctioned by the Government in the Urban Development 
under section 31 ( 1) of the said Act vide Notification No . TPS. 1812 /349/CR -83/12 /UD - 12 , dated 4th August 
2015 ; 


And whereas, in the said Development Plan , an area admeasuring 2462 sq .mtrs . out of 2. 21.65 Ha. of 
Government land bearing S . No. 185A / 1, A / 1 of village Camp Dapoli is reserved as Reservation No. 3 
“ Dnyandeep Vidyamandir ” for educational purpose and Dnyandeep Vidyamandir, Shreeram Shikshan 
Sanstha is appointed as Implementing Agency for the reservation , (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation " ) ; 


And whereas , the Collector, Ratnagiri District vide his letter dated 15th February 2018 requested the 
Principle Secretary , Urban Development to modify the said Reservation from Dnyandeep Vidyamandir 
to “ Government use / offices ” (hereinafter referred to as “ the said Modification ” ) and for this appropriate 
Authority will be Collector Ratnagiri ; 


And whereas , after making necessary enquiries and considering the request of Revenue Department 
the Government is of the opinion that it is necessary to modify the said Reservation from educational 
purpose to “ Government use / offices ” and to appoint Collector, Ratnagiri as Appropriate Authority for 
the Proposed Reservation and for this purpose , recourse should be taken to the provisions contained in 
section 37( 1AA ) (a ) of the said Act ; 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub -section ( 1AA ) ( a ) of section 37 of the 
said Act, the Governmenthereby publishes this notice for inviting suggestions and/or objections in respect 
of the proposed modification described in the schedule herein below , from the general public within 30 
(thirty ) days from the date of publication of the notice in the Maharashtra Government Gazette . 
The suggestion and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning , Konkan 
Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as an officer on behalf ofGovernment 
for hearing the suggestion and / or objections which may be received from the general public within the 
aforesaid stipulated period and also the say of the planning Authority and earlier Implementing Agency 
of the said Reservation . The suggestions and / or objections received within the aforesaid stipulated 
period shall only be considered by the Government. 


Schedule 


“ An area admeasuring 2462 sq .m . out of 2 . 21 .65 Ha. of Government land bearing S .Nos . 185A/ 1 , 
A / 1 of village Camp Dapoli which is reserved as Reservation No. 3 for educational purpose for “ Dnyandeep 
Vidyamandir” in the said Development Plan is proposed to change to “ Government use /offices ” and 
Collector , Ratnagiri is appointed as the Appropriate Authority for the proposed reservation .” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


९ 


2 . A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in 
the following offices for the period of one month : 

( 1 ) Collector, Ratnagiri District, Ratnagiri. 


(2 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division ,Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

(3) Town Planner, Ratnagiri Branch ,669 , Sawant bunglow , 1st floor , Swami Vivekanand road , 
Maruti Mandir, Shivaji Stadium backside, Ratnagiri. 

(4 ) Chief Officer , Dapoli Nagar Panchayat , Dapoli. 
3. This notice is also available on the Government website at www .maharashatra . gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 


Section Officer . 


IM 


! 


( col.fa .g.) — ? 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ८ मार्च २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टीपीएस. १२१६/ १९७५ / प्र. क्र . २५३ /१७ / नवि -१२. – ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विकास ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगरररनचा अधिनियम , १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२९७/ १३१९ / प्र . क्र . 
१४८ / ९७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर झाली 
असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२०३/ २७४ / प्र.क्र . २८ / २००१ / नवि - १२, दिनांक 
३ एप्रिल २००३ अन्वेय मंजर झाली असून , ती दिनांक १४ मे २००३ पासन अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, “ उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . पारसिक येथील गट नं . १३४ ( भाग) १३६ , १३७ या जमिनी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) अस्तित्वातील सार्वजनिक /निमसार्वजनिक वापर विभागात ( नेचर केअर सेंटर ) दर्शविण्यात आल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त जमिनी अस्तित्वातील सार्वजनिक / निमसार्वजनिक वापर विभागातून वगळून 
मनोरंजनाचे मैदान ( आर. जी .) व सांस्कृतिक केंद्र याप्रमाणे करणेचा प्रस्ताव दिनांक २७ जुलै २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला 
आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
प्रस्ताव नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने नामंजूर करणे आवश्यक आहे. असे शासनाचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ चे पोट- कलम (२) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल नामंजूर करीत आहे ; . 

२ . सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी आयुक्त , ठाणे महानागरपालिका, ठाणे यांचे 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील. 

३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ ११ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building ,Mantralaya, Mumbai 400 032, dated 8th March 2018 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANPNG ACT , 1966 . 

No. TPS - 1216 / 1975 / C . R . 253/ 17 /UD - 12 . - Whereas, the Revised Development Plan of the city of Thane 
( hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) has been sanctioned by the Government in the 
Urban Development Department , under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) vide Notification No. TPS- 1297 / 1319 /CR - 148 /97 / 
UD - 12 , dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the said Notification ”) and has come into 
force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded Part of the said Development Plan has 
been sanctioned by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1) of the said 
Act , vide Notification No .TPS - 1203 / 274 / C . R . 28 / 2001/UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come 
into force with effected from 14th May 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan , lands bearing Gut No. 134 ( pt ), 136 , 137 of Village 
Parsik are shown as Existing Public/Semi-public use (Nature Care Centre ) (hereinafter referred to as 
“ the said lands ”) ; 

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ), after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act, has 
submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the said lands from 
existing Public/Semi-public use and to reserve the same for Recreational Ground ( R .G .) and Welfare 
Centre vide letter dated 27th July 2016 (hereinafter referred to as " the said Modification ”); 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, Government is of the opinion that, from planning point of view it is not proper 
to reserve the said lands for Recreational Ground ( R .G .) and Welfare Centre and hence the said 
Modification should be rejected . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub section ( 2 ) of section 37 of the said Act, 
the State Government hereby refuses to accord sanction to the said Modification . 


2 . This Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours in 
the office of the Commissioner , Thane Municipal Corporation, Thane on all working days for a period of 
one month . 


3. This Notification shall also be published on the Government website at www .maharashatra . 
gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer . 


911 1ch 


(aol. fa .g.) — P37 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिन मालकांनी 
क्रमांक उविअमा- भूसं / कात -२ / एसआर ६४ / २०१२. - ज्याअर्थी, 

व हितसंबंधीत असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा व ज्यांनी स्वखुषीने 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा महा- तीन) चे 

जमिनी देण्यास लेखी स्वरूपात संमतीपत्र दाखल केलेली आहेत त्यांचा 
कलम एक , पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २६ 

विचार करून महाराष्ट्र विकास अधिनियम, १९६१ चे कलम ३२ ( २ ) 

अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी , 
एप्रिल २०१२ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार ब , 
पृष्ठ क्र . ४४ ते ४८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २६ एप्रिल २०१२ ची 

माणगाव विभाग माणगाव यांनी घेतला आहे . 
शासकीय अधिसूचना , उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी ___ त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ चे 
२०१२ / ( ७ )/ उ- १४ , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध कलम ३२(१) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 

कारणासाठी संपादित केल्या असून त्या बाबत उप विभागीय अधिकारी, 
एप्रिल, २०१२ महिन्याच्या २६ व्या दिवसांपासून अंमलात येतील असा 

माणगाव विभाग माणगांव ही नोटीस प्रसिद्ध करत आहेत . 
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे ; 

अनुसूची 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ च्या क्षेत्रात लागू 

निजामपूर औद्योगिक क्षेत्र 
करण्यात आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत ; 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव येलवडे 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये ज्या क्षेत्रात __ अ. क्र . सर्वे नं / गट नं . हिस्सा नं . क्षेत्र 
उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील ( १ ) (२ ) ( ३ ) ( ४ ) 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 

( हे. आर ) 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्यास अधिकार महाराष्ट्र 

० . ०१८ 
शासनास प्रदान केले आहे ; 

० .०५६ 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचे 
आयडीसी/ १८९२(१७४४१) उद्योग-१४, दिनांक ११ जून १९९३ अन्वये 

० .०७३ 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , 

० .०२८ 
ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी / २१०६ / ( ४८५ )/ उ-१४ , 

० . १८० 
दिनांक १० नोव्हेंबर २००६ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 

१ . ७१० 
१९६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त नियमाची 
कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम २( क ) अन्वये 

० . ३६४ 
उपविभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांना कार्यान्वित करण्याचे 

० . ७७१ 
अधिकार देण्यात आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात 

७७ 

० . ६३० 
नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल 

ওও 

० . ९५६ 
कॉरीडोर अंतर्गत दिघी पोर्ट प्रकल्प निजामपूर औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी 
संपादन करण्याची जरूरी आहे, असे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव 

०. ०९९ 
विभाग, माणगाव यांना वाटते ; 

० . १९० 
आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी सो . रायगड- अलिबाग यांनी 

०. १२६ 
त्यांचेकडील पत्र क्र . भूसंपादन / टे-६ / मौजे-येलवडे-दरास अनुमती / २०१८ , 

० .०९६ 
दिनांक ९ मार्च २०१८ अन्वये दर घोषित करण्यास दिलेल्या अनुमती 

० .९९८ 
नुसार व महाव्यवस्थापक ( भूसंपादन ) मऔविम, मुंबई ४०० ०९३, यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्र . मऔविम / व्य .( भूसं .२ ( डीएआयसी) / ए३३५८३ , 

० . ३१० 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रान्वये कळविलेल्या व निश्चित केलेल्या 

१ .१४० 
भूसंपादन धोरणास आणि मोबदल्याची देय असलेली तरतुदीची प्रसिद्धी 

०.५५१ 
केली आहे आणि ज्याअर्थी, या भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि 

० .१५० 
जमिनीच्या भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे 
संपादन करण्यास होकार लेखी स्वरूपात सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी 

३ ०.०४५ 
देऊ केलेला मोबदला व इतर तरतुदी त्यांना विना अट मान्य असल्याबाबत 

० . ८३४ 
लेखी स्वरूपात कळविले आहे ; 


७७ 


m 


2 


० 


० 


० 


० 


० 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ १३ 
____ (१) (२) ( ३) ( ४) 

(१ ) (२ ) __ ( ३ ) ( ४ ) 


| 


० . ३७७ 


१३३ 


१३ ब 


१. २१० 


5 


० .०८१ 


१३४ 


२. ९३० 


w 


० . १५५ 


१३४ 


० . १९० 


9 


or 


० . २४० 


१३४ 


६ .५२० 


१०० 


० 


६० 


५ 


० . २७८ 
६. ५०० 


१३४ 
१३४ 


१२२ 


१. ४४० 
० . २७० 
०. ९३० 


० 


१२२ 


३. ९१० 


१३४ 


--GmKum 


१२२ 


१. ९५० 


१३४ 


० . ४०० 


. 


१२२ 


m 


२ . ७३० 


० . ६४० 


१२३ 


ar 


४ . ३०० 


६५ 
६६ 


१. ४७० 
० .९६० 


n 


१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 


१२३ 


२ .८८० 
१. ३४० 
१ . २९० 


m 


१ . ४४० 


१२३ 


X 


० . ४०० 


६८ 
६९ 


१२३ 


० .८१० 


o 


१. ६८० 
२. ४०० 


१२३ 


o 


१३५ 


७ . ३९० 


१२३ 


० . ७१० 


१३५ 


००- 


७ . ३८० 


9 


१२३ 


v 


० . ८१० 


१६२ 


० . ३१९ 


१३२ 


१० . ४५० 


१३१ . ३६८ 


१३२ 


१० . ४४३ 


१३२ 


२ . ४१० 


१३२ 


२ . ४२० 


माणगाव, 
दिनांक १५ मार्च २०१८ . 


बाळासाहेब तिडके , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगांव विभाग , माणगाव. 


१३३ 


३.१२० 
१ . ६३० 


१३३ 


10smorsmxtwIv 


१.०५० 


१३३ 


१. ८०० 


१३३ 


४ .०९० 


१३३ 


१. ९७० 


१३३ 


१३३ 


१३३ 


९ अ 
९ ब 


mr 


१. ८४० 
२. ३६० 
२. ७०० 
२. ४०० 
४ .९७० 
१. २२० 
०.८४० 


१३३ 


१३३ 


५५ 


१३३ 


१३३ 


१३ अ 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 


( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा. /म. आ ./ ५८ / २०१८ . - ज्याअर्थी, नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय 
पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , धरणे,बंद 
पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात , 
दिनांक १२ जानेवारी २०१८ स्वामी विवेकानंद / राजमाता जिजाऊ जयंती 
( तारखेप्रमाणे), दिनांक १४ जानेवारी २०१८ रोजी मकरसंक्राती व 
दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजी श्रीगणेश जयंती ( माघी गणेशात्सव ) 
हे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , 
याकरिता दिनांक ७ जानेवारी २०१८ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते 
दिनांक २१ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४- ०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ च्या कलम ३७(१ ) व ( ३ ) 
चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस 
आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

त्याअर्थी, मी, तुषार दोशी , पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे शाखा अति . 
कार्यभार विशेष शाखा, नवी मुंबई मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 
यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात 
दिनांक ७ जानेवारी २०१८ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते दिनांक २१ 
जानेवारी २०१८ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली 
नमुद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 
नेणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
कलम (३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगीशिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 


सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ . 


तुषार दोशी , 
पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे शाखा, 
अति . कार्यविशेष शाखा, नवी मुंबई. 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड काठ्या, बंदुका, रिव्हाल्वर , 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , 
जमा करणे, तयार करणे. 

(ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 
पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ १५ 
पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात जो कोणी इसम सरकारी 

नोकर आहे आणि त्यांना निवडणूक कर्तव्याचेनिमित्ताने खालीलप्रमाणे 
आदेश 

मनाई आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू , साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे 
क्रमांक विशा/ नमुं / राजकीय/ ग्रापनि / ६५५ / २०१८. - ज्याअर्थी, माहे 

किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी ज्यांना 
मार्च, २०१८ ते मे , २०१८ मध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित 

सूट दिलेली आहे. अशा इसमा व्यतिरिक्त कोणत्याही इसमास 
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य 

दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २८ 
पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट-निवडणुकीसाठी सन २०१८ च्या 

फेब्रुवारी २०१८ रोजी २४ - ०० वा . पर्यंत मनाई आदेश देत आहे. 
निवडणुक कार्यक्रम मा . राज्य निवडणुक आयोगाने जाहिर केल्यामुळे 

(१) मोबईल , फोन, पेजर, कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही 
दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली 

संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे . 
आहे. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीत , परिमंडळ -१ मधील 
एनआरआय पोलीस ठाणेचे हद्दीत उलवे, तरघर वहाळ ग्रामपंचायत (२) हॉटेल, हातगाड्या, टपऱ्या , दुकाने, विविध पक्षीय कार्यालये 
तसेच परिमंडळ- २ पनवले विभागातील पनवेल शहर, पोलीस ठाणे चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे, एकत्र येणे . 
हद्दीत वडघर ग्रामपंचायत , पनवेल तालुका पोलीस ठाणेहद्दीत सोमटणे , 

( ३ ) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचे निवासस्थाने वरील परिसरात 
मोरबे , खैरवाडी ग्रामपंचायत , खांदेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत आदई, 

असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे, बैठका 
विचुंबे ग्रामपंचायत , उरण पोलीस ठाणे हद्दीत म्हातवली ग्रामपंचायत , 

घेणे, मतदान केंद्रावर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी कोणतेही 
न्हावाशेवा पोलीस ठाणे हद्दीत गव्हाण,फुडे ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींच्या 

कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे . 
पोट-निवडणूका होणार असून मतदान दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी 

( ४ ) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या 
सकाळी ७- ३० वा . पासून ते १७- ३० वा . चे दरम्यान होणार आहे . 

आत घेऊन जाऊ नये. 
सदर ग्रामपंचायत पोट-निवडणुकांची मतमोजणी दिनांक २८ फेब्रुवारी 

(५ ) या आदेशाचा भंग करणाऱ्या इसमांविरुद्ध भा .द.वि . कलम 
२०१८ रोजी सकाळी ८- ०० वा. पासून सुरू होणार असून पनवेल 
तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (१ ) तहसीलदार कार्यालय , 

१८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल . 
पनवेल व उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची मतमोजणी (२) तहसीलदार मी , सुचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रति परिमंडळ-१ मधील 
कार्यालय , उरण येथे होणार आहे . वरील नमूद ठिकाणी मतपेट्या एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ- २ मधील पनवेल शहर , पनवेल 
वाटप करण्यात येणार असून मतदान झाल्यानंतर मतपेट्या वर नमुद तालुका खांदेश्वर , उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणेच्या परिसरात सहज 
ठिकाणी स्ट्राँगरुम मध्ये ठेवण्यात येणार आहेत . 

दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून 

त्याचा प्रचार करावा व तशा कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात . 
राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील रानिआ / 
ग्रापनि / २०१८ / प्र.क्र . ०२ / का -८, दिनांक २२ जानेवारी २०१८ रोजीचे सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
पत्रान्वये मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आतील परीसरात मोबाईल , 
फोन , पेजर, कॉर्डलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. नेण्यास प्रतिबंध 

तुषार दोशी, 
जाहीर केला आहे ; 

नवी मुंबई, 

पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे शाखा , 
ज्याअर्थी, मतदान, मतमोजणी शांततेच्या , निर्भय व निःपक्षपाती 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ . अति . कार्य विशेष शाखा, नवी मुंबई. 
वातावरणात पार पडावे याकरिता वर नमुद पोलीस ठाणेच्या हद्दीत 
मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालीलप्रमाणे 
मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे. याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , 
नवी मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 

अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ -१, मधील 
एनआरआय पोलीस ठाणे व परिमंडळ- २ मधील पनवेल शहर, पनवेल , 
तालुका खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेवा पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


( ३ ) कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे , अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक 
पदार्थ जवळ बाळगणे अथवा वाहुन नेणे या आदेशाचा भंग करणारा 
इसम भा.द.वि . क्र . १८८ प्रमाणे कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. 

उपरोक्त आदेशाच्या प्रती, नवी मुंबई आयुक्तालयातील सोबत 
जोडलेल्या यादीतील ०४ परिरक्षण केंद्रे, एकूण ९१ परिक्षा केंद्रे व 
परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व 
ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून प्रसारित करावा व त्या संबंधीच्या नोंदी 
अभिलेखावर ठेवाव्यात . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


हेमंत नगराळे 
पोलीस आयुक्त, 

नवी मुंबई. 


क्रमांक पोआ/ नमुं / वि . शा . / जनरल / ५९१/ २०१८ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचेमार्फत 
आयोजित माहे फेब्रु./मार्च २०१८ मध्ये घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा (इ. १२वी ) दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते 
दिनांक २० मार्च २०१८ व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इ. १०वी ) 
दिनांक १ मार्च २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ या दरम्यान नवी 
मुंबईतील ०४ परिरक्षण केंद्रे व ९१ परीक्षा केंद्रावर सकाळी ११-०० ते 
१४ - ०० व दुपारी १५-०० ते १८- ०० अशा दोन सत्रात संपन्न होणार 
आहेत . 

इयत्ता १२ वी लेखी परिक्षेसाठी २७,१४७ व इयत्ता १० वी लेखी 
परीक्षेसाठी ३०, ००२ असे एकूण ५७,१४९ विद्यार्थी बसणार आहेत . 
या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळाने सर्व परीक्षाकेंद्राच्या परिसरातील झेरॉक्स मशिन, लॅपटॉप , पेजर , 
मोबाईल फोनच्या वापरावर तसेच एस. टी . डी . बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत 
आणि परीक्षार्थीना मोबाईल फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे | 
दुरसंपर्क साधन परीक्षा केंद्रांत घेऊन जाण्यास मनाई केली आहे. 

ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांतेतच्या निर्भय व निर्विघ्न वातावरणात 
पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील ४ परिरक्षण 
केंद्रे व ९१ परीक्षा केंद्रांवर २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई 
आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे. याबाबत माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी हेमंत नगराळे, पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील सोबत 
जोडलेल्या यादीतील ०४ परिरक्षण केंद्रे, एकूण ९१ परीक्षा केंद्रे व 
परिसरात परिक्षार्थीना व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शिक्षण मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे . 
अशा इसमांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही इसमास दिनांक २१ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजी ०० - ०१ पासून ते दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी २४ -०० वा . 
पर्यंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे : 

(१) मोबईल , फोन, पेजर , कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही 
संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व वापरणे. 


___ ( २) सदर परिसरात एकत्र जमणे, घोषणाबाजी किंवानिदर्शने करणे , 
परीक्षा केंद्रावर येणाऱ्या परिक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही 
कृत्य करणे, तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचीत राहतील असे कोणतेही 
कृत्य करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ १७ 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र निकाल कायम ठेवला. सदर आदेशाविरुद्ध शासन, नगरविकास विभाग, 
कमाल धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून 

मंत्रालय व न्याय व विधी विभाग यांनी रिव्हयू पिटीशन दाखल करण्याची 

कार्यवाही करण्यास या कार्यालयास आदेशित केले. त्याप्रमाणे या 
आदेश 

कार्यालयाने मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवी दिल्ली येथे रिव्ह्यू पिटीशन 
क्रमांक सी / युएलसी / डे- V / ६(i)/SR- XXV - ६१४ / २०१८. - प्रस्तुत 

क्र . २९२७/ २०१६ दाखल केले. त्यामध्ये मा . सर्वोच्च न्यायालयाने , 
प्रकरणी जमीनधारक श्री . अब्दुल कादर मोहम्मद हुसेन पितलवाला 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०१६ रोजीनिर्णय देऊन रिव्हयू पिटीशन ( सिव्हील ) 
यांनी मौजे भांडुप , ता . कुर्ला येथील स.नं . ८३ पार्ट , न. भू.क्र . २८१ 

क्र . २९२७/ २०१६ ही याचिका फेटाळली आहे. 
अ/ १/१ पै. एकूण क्षेत्र ३४१६ . ४ चौ . मी. करिता कलम ६(१) खालील 

__ या कार्यालयाने दिनांक १७ जानेवारी २०१७ रोजी शासनाकडे सादर 
विवरणपत्र दिनांक २८ डिसेंबर २००५ रोजी दाखल करण्यात आलेले होते. 

केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने , शासन , नगरविकास विभाग, मंत्रालय 
सदर विवरणपत्राची छाननी करून दिनांक ६ जानेवारी २००६ रोजी 

यांचेकडील दिनांक ५ जानेवारी २०१८ अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार 
कलम ८( ४) चे आदेश पारीत केले आहे. सदर आदेशामध्ये मौजे 

मौजे भांडुप , ता .कुर्ला येथील स.नं . ८३ पार्ट , न. भू.क्र . २८१- अ /१ / 
भांडूप , ता . कुर्ला येथील स.नं . ८३ पार्ट, न. भू.क्र . २८१- अ/ १/ १ पै . 

१पै . क्षेत्र- २५७४.८ चौ. मी . करीता नागरी जमीन कमाल धारणा 
क्षेत्र २५७४ .८ चौ. मी. इतके क्षेत्र अतिरिक्त घोषित करण्यात आले आहे. 

अधिनियमांतर्गत कलम १०( ३) व १०(५ ) नुसार केलेली कार्यवाही रद्द 
सदर अतिरिक्त जादा क्षेत्राकरिता या कार्यालयाकडून कलम १०(३ ) 

करण्यात येत आहे. तसेच उक्त मिळकत पत्रिकेला दाखल केलेले 
खालील अधिसूचना दिनांक ३० जून २००६ रोजी पारीत केली आहे . 

धारक सदरी " महाराष्ट्र शासनाचे " नाव कमी करण्यात येत आहे. 
तद्नंतर कलम १०(५ ) खालील नोटीस दिनांक ८ ऑक्टोबर २००७ रोजी 
पारीत करून उक्त मिळकतीचा नगर भूमापन अधिकारी , मुलुंड यांनी 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २००७ रोजी एकतर्फी ताबा घेतलेला आहे. 
उपरोक्त केलेल्या कार्यवाही विरुद्ध जमीनधारक यांनी मा . उच्च 

नितीन महाजन , 
न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र . ६८७/ २००८ दाखल केलेली 

___ मुंबई, 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 
होती. सदर याचिकेमध्ये सुनावणी होऊन मा . उच्च न्यायालय, मुंबई 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . ( ना. क्षे. क .म. ) बृहन्मुंबईकरिता. 
यांनी दिनांक ४ जानेवारी २०१२ रोजी निकाल दिला आहे . सदर 
निकालानुसार नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , 
१९७६ मधील कलम १० ( ५ ) अन्वये निर्गमित केलेली नोटीस 
जमीनधारकास बजावलेली नाही. तसेच ताबा घेणेपूर्वी ३० दिवसांचा 
अवधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम 
प्राधिकारी यांनी नाजकधा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम १० ( ३) व 
१० (५ ) खालील कार्यवाही चुकीचे आहे, असा निष्कर्ष नोंदवून 
जमीनधारकाच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेदिनांक ४ जानेवारी २०१२ च्या 
निकालाविरुद्ध शासन, नगरविकास विभाग , मंत्रालय यांनी न्याय व 
विधी विभाग यांचेकडे मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार न्याय व 
विधी विभाग यांनी सदर निर्णयाविरुद्ध मा . सर्वोच्च न्यायालय , नवी 
दिल्ली येथे विशेष अनुमती याचिका ( Special Leave Petition ) 
दाखल करण्याच्या कार्यवाहीबाबत दिनांक १० एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये 
कळविले होते . त्यानुसार या कार्यालयाने दिनांक ३ जुलै २०१२ रोजी 
शपथपत्र दाखल करून मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथेविशेष 
अनुमती याचिका ( SLP ) क्र . २४२०७/ २०१२ दाखल केली . 
मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१४ च्या 
निर्णयान्वये उक्त याचिकेमध्ये ( SLP ) मा . उच्च न्यायालयाने दिलेला 
भाग एक ( को. वि. पु.) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १२०२/ २०१८. - श्री . मनोद वै. तोकले , दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ ते 
२३ फेब्रुवारी २०१८ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . मनोद वै. तोकले यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर कर्जत येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . मनोद वै. तोकले हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर कर्जत 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
__ श्री . मनोद वै. तोकले, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्र. जि . 
डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर कर्जत यांजकडे राहील . 

मु . गो . सेवलीकर , 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी २०१८ . रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ११६४ / २०१८. - श्रीमती मेघना आ . देशमुख , दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, पेण यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक 
१ मार्च २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०१८ व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ रविवार रोजीच्या सुट्टीस जोडून 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का . वे.नंतर पासून ते दिनांक २ 
मार्च २०१८ रोजी का . वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती मेघना आ . देशमुख , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर पेण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती मेघना आ . देशमुख, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 
___ श्रीमती मेघना आ . देशमुख, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. डी . 
मेहता, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पेण यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


के . आर . पेठकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ११७८ / २०१८. - श्री . के . के . घुले, ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 
ते २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शनिवार व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी 
का . वे.नं . पासून ते दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . के. के . घुले यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर पनवेल , हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . के . के . घुले , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर पनवेल , 
हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ का . वे. नंतर पासून ते दिनांक २७ 
फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का . वेळ पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार, ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

तसेच दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ का . वे. पूर्वीपासून ते दिनांक १ 
मार्च २०१८ रोजीच्या का . वे. पूर्वी पर्यंत श्रीमती एस. एस . पानसरे , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 

के . आर . पेठकर , 
अलिबाग , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी २०१८ . रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

____ अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ११६१ / २०१८. - श्री . ओ. आर . कांबळे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ 
ते २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शनिवार व दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१८ 
रोजी रविवारच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का . वे.नं . 
पासून ते १ मार्च २०१८ रोजी का . वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . ओ. आर. कांबळे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करण्यात येत आहे की, श्री . अ. आर. कांबळे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री. ओ. आर . कांबळे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . डी . 
हुली , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


के . आर . पेठकर, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ १९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ११५१/ २०१८ . - श्रीमती एम . ए . आदुके , दिवाणी 

क्रमांक रा . अ./ १०९३ / २०१८ . - श्री . जे. टी. कोरेगांवकर, दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , मुरुड यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ ते 

न्यायाधीश , क . स्तर , महाड यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१८ ते 
१ मार्च २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जीत रजा दिनांक २४ फेब्रुवारी 

९ फेब्रुवारी २०१८ अशी ६ दिवसांची अर्जीत रजा पुढील दुसरा शनिवार , 
२०१८ व २५ फेब्रुवारी २०१८ तसेच दिनांक २ मार्च २०१८ रोजी 
धुळीवंदनाच्या सुट्टीस जोडून दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का. वे.नं . 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१८ व रविवार , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१८ 
पासून ते दिनांक ३ मार्च २०१८ रोजी का. वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

रोजीची सुट्टीस जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे. टी . कोरेगांवकर यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
श्रीमती एम. ए. आदुके , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी ____ दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
न्यायाधीश , क . स्तर, मुरुड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे . टी . कोरेगांवकर हे जर उपरोक्त 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए . आदुके , ह्या जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, मुरुड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्री . जे . टी . कोरेगांवकर हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
___ श्रीमती एम. ए. आदुके , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर . 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का.वे. नंतर पासून ते दिनांक १ मार्च 

डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 
२०१८ रोजीच्या का . वे. नंतर पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती आर . 
पी . घोले , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील 

के . आर. पेठकर, 
___ दिनांक १ मार्च २०१८ रोजीच्या का . वे. नंतर पासून ते दिनांक 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
३ मार्च २०१८ रोजीच्या का . वे. पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . अ . 
वा . क्षिरसागर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील. 

दिनांक : २१ फेब्रुवारी २०१८ . रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


कि . रा. पेठकर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ १२०७ / २०१८ . - श्री . आर. जी . देशपांडे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ 
ते ३ मार्च २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक ४ 
मार्च २०१८ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी का . वे.नं . 
पासून ते ५ मार्च २०१८ रोजी का . वे. पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर. जी . देशपांडे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- २, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . देशपांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . आर . जी . देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीकरिता या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर. जी . 
मलशेट्टी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३, रायगड - अलिबाग , यांजकडे राहील. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ १०९६ / २०१८ . - श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ 
ते १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तीत रजा पुढील 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का . वे.नं . पासून 
ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी का . वे.पू. पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती 

करण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर ह्या अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश , 
क. स्तर, महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी 
जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एम . गाडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी २०१८ . 
भाग एक ( को .वि .पु .) - ३अ 


मु . गो. सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


अलिबाग, 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी २०१८ . 


के . आर. पेठकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


वन 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ -३०, शके १९३९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ १०९५ / २०१८. - श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे क्रमांक रा. अ./ १०२७/ २०१८ . - श्रीमती फि . फि . इराणी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक २० फेब्रुवारी 

सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , उरण यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१८ ते २३ फेब्रुवारी २०१८ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या चौथ्या शनिवार सुट्टीस जोडून मंजूर 

२०१८ ते १६ फेब्रुवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील 
करण्यात येत आहे . 

दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचे महाशिवरात्रीचे सुट्टीस जोडून मंजूर 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

करण्यात आली होती . ती रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
श्री . एस . बी . पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

मु . गो. सेवलीकर , 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
करणेत येत आहे की , श्री . एस. बी . पाटील हे अधिकारी जर उपरोक्त 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ . रायगड- अलिबाग . 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
___ श्री . एस . बी . पाटील हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के. के . घुले , 

अधिसूचना 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 

क्रमांक रा . अ./ प्रशा./ ८१०६/ २०१७. - श्रीमती जे . एम . चव्हाण , 

सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २६ डिसेंबर 
के . आर . पेठकर, 

२०१७ ते २८ डिसेंबर २०१७ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

करणेत येत आहे. 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ . रायगड- अलिबाग . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती जे. एम. चव्हाण , यांच्या रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
अधिसूचना 

येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
क्रमांक रा. अ./ १०१५ / २०१८ . - श्री . एस. बी . पाटील , ४ थे 

करणेत येत आहे की , श्रीमती जे . एम. चव्हाण , ह्या अधिकारी जर 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी 

उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , 
२०१८ ते ८ फेब्रुवारी २०१८ अशी ३ दिवसांची परावर्तित रजा दिनांक 

क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या का . वे. नंतर पासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजीच्या का . वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 

श्रीमती जे. एम . चव्हाण, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे . 

आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के . घले 

५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 
श्री . एस. बी. पाटील यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

मु . गो . सेवलीकर , 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी . पाटील , ४ थे सह दिवाणी दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 

रायगड- अलिबाग . 
न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
___ श्री. एस . बी . पाटील हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के . घुले , 
५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१८ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ २१ 


सहाय 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध ), सिंधुदुर्ग सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग 
यांजकडून 

यांजकडून 
अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/विठ्ठलादेवी / अंतिम आदेश/ २०१८ / क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ हनुमान / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री विठ्ठलादेवी दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या., फणसगांव , ता . देवगड, जय हनुमान दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या., कुसूर, ता . वैभववाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी/ एजीआर / ओ ३३१ / डी / जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एजीआर / ओ १०७ / डी / ९१, 
९५ , दिनांक ७ डिसेंबर १९९५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने । दिनांक ५ जानेवारी १९९१ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
या कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु/ जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / कार्यालयाचे जा .क्र . सिंधु/जिदुविअ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमद 
नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन 
अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी ___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

२०१८ रोजी दिला आहे . 
डी . एस. खताळ , 

डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क - १/ सप्तकोटी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
सप्तकोटी भवानी त्रिपुर सुंदरी दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या. फणसगांव , 
ता . देवगड, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी/ एजीआर / 

ओ/ ४०३/ डी , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१० या संस्थेचा कारभार बंद 
असल्याने या कार्यालयाचे जा .क्र . सिंधु/ जिदुविअ. क्र . १/ मध्यंतरीय 
आदेश / ७०३ / २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी -२ ), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / महालक्ष्मी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री महालक्ष्मी दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या., कोकीसरे , ता . वैभववाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एजीआर / ओ १०३ / डी / ८९ , 
दिनांक २० फेब्रुवारी १९८९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
कार्यालयाचे जा . क्र . सिंधु/जिदुविअ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , सिंधुदुर्ग . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
यांजकडून 

यांजकडून 
अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ श्री स्वामी समर्थ/ अंतिम आदेश / २०१८ / क्रमांक जिविअ /सिंधु/ क-१/ विठ्ठलादेवी / अंतिम आदेश/ २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ ६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या., भुईबावडा , आदेशान्वये श्रीदत्त दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या., वैभववाडी , 
ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक केपीआर /पीआरडी / ओ 
एजीआर / ओ / ३२१ / डी / ९४ , दिनांक २४ जानेवारी १९९४ या संस्थेचा । २५९ / डी / ७८ , दिनांक २३ मार्च १९७८ या संस्थेचा कारभार बंद 
कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा .क्र . सिंधु /जिविअ.क्र . १/ असल्याने या कार्यालयाचे जा .क्र . सिंधु /जिदुविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय 
मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे आदेश / ७०३ / २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 

अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश । यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 
कायम करीत आहे . 

करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी ___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे. 

२०१८ रोजी दिला आहे. 
डी . एस . खताळ , 

डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ /विठ्ठलादेवी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
दत्ताराम दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या., एडगांव , ता . वैभववाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/व्हीडब्ल्यूडी / एजीआर/ ओ/ ४०१ / 
डी / ०९ , दिनांक ३० मार्च २००९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा .क्र . सिंधु/जिदुविअ.क्र . १ /मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/ कामधेनू / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस. खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
कामधेनू दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या., कोळोशी , ता . कणकवली , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एजीआर/ ओ/ ३६४ / 
डी / ९८ , दिनांक ३० मार्च १९९८ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा . क्र . सिंधु /जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२ ), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 

येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ २३ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१/ जयश्री/ अंतिम आदेश / २०१८ / ६८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
जयश्री महिला दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. दिगवळे , ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एजीआर / ओ/ ३८४ / 
डी / सन ९९, दिनांक २८ जुलै १९९९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे क्र ./सिंधु/ जिदुविअ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क- १/ शांतादुर्गा / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये श्रीदेवी शांतादुर्गा दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या. वडाचापाट , 
ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / 
अजीआर/ ओ/ ३६१/ डी / ९८ , दिनांक २६ मार्च १९९८ या संस्थेचा 
कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे क्र ./सिंधु /जिदुविअ. क्र . १/ 
मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी 
अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे. 


डी . एस . खताळ , 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


कि 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/तांबळवाडी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये तांबळवाडी दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. शेर्पता , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / 
एजीआर / ओ / ३३२ / डी /९५ , दिनांक ११ डिसेंबर १९९५ या संस्थेचा 
कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे क्र . /सिंधु /जिदुविअ. क्र . १/ 
मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी 
अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/ अन्नपूर्णा/ अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये अन्नपूर्णा दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या. असरोंडी, 
ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / 
ओजीआर/ ओ / ३९७ / डी , दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ या संस्थेचा कारभार 
बंद असल्याने या कार्यालयाचे क्र ./सिंधु/जिदुविअ.क्र . १ / मध्यंतरीय 
आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 


करीत आहे . 


__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध ), सिंधुदुर्ग । 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ देवीमाऊली / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
देवीमाऊली दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या. काळसे, ता . मालवण , । 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / अजीआर / ओ/ १०९ / । 
डी , दिनांक १४ मार्च १९९१ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
कार्यालयाचे क्र ./सिंधु/जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश/ ७०३/ २०१७, 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून । 
सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ श्री कलेश्वर/ अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस . 
खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये श्री कलेश्वर दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. कट्टा , 
ता. मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / 
अजीआर / ओ /३५७/ डी , दिनांक १९ जानेवारी १९९८ या संस्थेचा 
कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे क्र ./सिंधु/जिदुविअ .क्र . १ / 
मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी 

अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


डी . एस . खताळ, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ श्रीदेव गवळदेव / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये श्रीदेव गवळदेव दुग्ध व्याव. सह. संस्था वाघवणे- देवली , 
ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / 
ओजीआर / ओ / ४२८ / सन १५ , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१५ या संस्थेचा 
कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे क्र ./सिंधु/जिदुविअ. क्र . १ / 
मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे 
मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी 

अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 
सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश 
कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ मुळदे/ अंतिम आदेश/ २०१८ / ६८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
मुळदे दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. मुळदे, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / अजीआर / ओ / ११९ / डी, दिनांक १४ 
नोव्हेंबर १९८६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे 
क्र ./सिंधु/जिदुविअ.क्र . १ /मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ 
डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक 
पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ २५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / गोवर्धन / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये गोवर्धन दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या. कसाल , ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआर / एजीआर / ओ / ४०६ / 
डी , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु/जिदुवि अ.क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ । 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 
__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क- १/ महापुरुष / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये महापुरुष दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या. आईनमळा, 
ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / एजीआर / 
ओ /१०६ / डी , दिनांक १ मार्च १९८५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु/ जिदुवि अ.क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ सिंधु / क-१/ आंदुले/ अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये आंदुर्ले दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या. आंदुर्ले, ता . कुडाळ , 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ /१०१ / 
डी , दिनांक ११ एप्रिल १९८४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु /जिदुवि अ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिविअ/सिंधु/ क-१/ नेरुर देवुळवाडा / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये नेरुर देवुळवाडा दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या. वेताळ 
नेरुर, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / 
एजीआर / ओ/ १२४ / डी , दिनांक १४ जुलै १९८८ या संस्थेचा कारभार 
बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा.क्र ./सिंधु /जिवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय 
आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी-२), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची 
नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
सिंधुदुर्ग यांजकडून 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 
अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क- १/ पावणादेवी / अंतिम आदेश / २०१८ / क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१/ श्रीदेवी भराडी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व ६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय आदेशान्वये 
पावणादेवी दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या. कसाल , ता . कुडाळ , श्रीदेवी भराडी दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या. रांगणा तुळसुली,, 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / एजीआर / ओ/ ३३४ / डी , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / अजीआर / 
दिनांक २४ जून १९९६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या ___ ओ/ ४१४ / डी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ या संस्थेचा कारभार बंद 
कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु/जिवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र ./सिंधु/जिवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद आदेश / ७०३ / २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
जिल्हा दग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधदर्ग यांची नेमणक करण्यात ( श्रेणी- २) , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

२०१८ रोजी दिला आहे. 
डी . एस . खताळ , 

डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१/ स्वयंभू रामेश्वर/ अंतिम आदेश / 
२०१८ / ६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग , 
संदर्भीय आदेशान्वये स्वयंभू रामेश्वर दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या . 
अणाव, ता. कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / 
एजीआर / ओ / ३९८ / डी, दिनांक ८ डिसेंबर २००८ या संस्थेचा कारभार 
बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु/जिदुवि अ. क्र . १ / मध्यंतरीय 
आदेश / ७०३ / २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी- २), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी ,सिंधुदुर्ग 
यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ श्री एकता / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग, संदर्भीय 
आदेशान्वये श्री एकता दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. न्हैचिआड , 
ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / व्हीएलए / एजीआर / 
ओ / १०९ / डी , दिनांक १६ ऑगस्ट १९८५ या संस्थेचा कारभार बंद 
असल्याने या कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु /जिदुवि अ. क्र . १/ मध्यंतरीय 
आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 
आदेशामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
(श्रेणी- २ ), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 
यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे. 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ २७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१ / कोचरा / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये कोचरा दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या., कोचरा , ता . वेंगुर्ला, 
जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी /व्हीएलए / एजीआर / ओ/ ३२५ / 
डी . दिनांक २८ एप्रिल १९९४ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
कार्यालयाचे जा . क्र ./सिंधु /जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

__ अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ सिंधु / क - १/ श्री सातेरी / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री सातेरी दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या., कुंभारगांव, ता . सावंतवाडी, 
जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एसडीआय / अजीआर / ओ / ३४७ / 
डी , दिनांक १७ नोव्हेंबर १९९७ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा .क्र ./सिंधु /जिदुविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २ ), अधीन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ श्री घोडेमुख / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री घोडेमुख दुग्ध व्याव . सह . संस्था मर्या., न्हावेली, ता . सावंतवाडी , 
जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक आरडीजी/ पीआरडी/ ओ/ २६४ / डी, दिनांक 
१२ जानेवारी १९८१ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे 
जा .क्र ./सिंधु/जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक 
७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून 
सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 
भाग एक ( को . वि .पु.) - ४अ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१/ माजी सैनिक / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये माजी सैनिक दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या., नेनेवाडी 
चौकुळ , ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
एसडीआय / अजीआर / ओ / ३९२ / डी , दिनांक २१ जून २००४ या 
संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा . क्र ./सिंधु / 
जिदुविअ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर 
२०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी 
या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी- २), अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ आरोंदा / अंतिम आदेश / २०१८ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आरोंदा 
दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या., आरोंदा, ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग 
नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / अजीआर / ओ / ३७८ / डी, दिनांक 
१८ जानेवारी १९९९ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे 
जा.क्र ./सिंधु/जिदुवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश/ ७०३/ २०१७, दिनांक 
७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात येत 
असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

____ अंतिम आदेश 
____ क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/ कामधेनू / अंतिम आदेश / २०१८ / 

६८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . 
खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय 
आदेशान्वये कामधेनू दुग्ध व्याव. सह . संस्था मर्या. कुंब्रल , 
ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / अजीआर / ओ / 
१०६ / डी / ९०, दिनांक २० जून १९९० या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा . क्र ./सिंधु /जिवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी -२ ), अधिन 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करण्यात 
येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . पनवेल , जि . रायगड 
अंतिम आदेश 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविअ/सिंधु/ क-१/ वाफोली/ अंतिम आदेश / २०१८ / क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी) /१४१/ ३६८२ / 
६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ २०१७- १८ / सन २०१८ - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , 
व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस. . ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय । साई संकल्प ए. बी . सी . डी .ई. बिल्डींग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
आदेशान्वये वाफोली दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या., वाफोली , 

सर्व्हे क्र . १४५, हिस्सा नं . ० ( पार्ट) बिल्डींग ए. बी. सी. डी.ई. उसी खुर्द , 
ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / 

ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / 
ओजीआर / ओ/ १२२ / डी, दिनांक ५ फेब्रुवारी १९८७ या संस्थेचा कारभार 

__ ३६८२/ २०१७- १८ , सन २०१८ , दिनांक १६ जानेवारी २०१८ ने ही 
बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा. क्र ./सिंधु /जिदुविअ. क्र . १ / मध्यंतरीय 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
आदेश / ७०३/ २०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय 

महाराष्ट्र नियम २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट 

अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 

१०(१) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
यांची नेमणूक करण्यात येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ जानेवारी 
२०१८ रोजी दिला आहे . 

चेतन चौधरी, 
डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहायक निबंधक , पनवेल , 

सहकारी संस्था , पनवेल , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 

दिनांक १६ जानेवारी २०१८ . ता . पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ २९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
यांजकडून 

यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ १२४ /( टीसी )/ ३६८१ / क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ६१ /( टीसी )/ ३६७९ / 
२०१७- १८ / सन २०१८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , २०१७- १८ / सन २०१८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई 

ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , फॉरच्युन 
आदर्श संकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ९, सर्व्ह 

सिंफनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं. ३, ३अ, प्लॉट नं. १, २ , 
नं . ४७३ / ए१ ते ४७३ / ए- ३ आणि सर्व्हे नं. ४७८ / १ ते ४७८ / ०९ 

३, ४ , ५ व गट नं . ७४ / २अ + २ब, प्लॉट नं . ७, ८, ९, १०, ११, १२ , 
आदर्श को - ऑप. हौ . सोसा., बावन बंगला, पनवेल , ता . पनवेल , 

१३, केवाळे गांव, ता. पनवेल , जि. रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल /एचएसजी / 
जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३६८१/ २०१७ 

__ (टीसी )/ ३६७९ / २०१७- १८ , सन २०१८ , दिनांक ६ जानेवारी २०१८ ने 
१८ , सन २०१८, दिनांक ११ जानेवारी २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम । 

महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तिचे उपरिनिर्दिष्ट 
क्र . २४ ) च्या कलम ९(१) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 

अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१८ . 


पनवेल , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ६७ /(टीसी)/ ३६८० / 
२०१७- १८ / सन २०१८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ग्रीन अॅबोड 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ८, सर्व्हे नं . ७४६/ १अ + 
७४६/ १ब + ७४६ २ब, ७४६ / १ब + १सी, ७४६ / २ए, साईनगर , 
जुने पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ 
( टीसी)/ ३६८० /२०१७-१८ , सन २०१८ , दिनांक ८ जानेवारी २०१८ ने 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा 
महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २०९८ /( टीसी ) / ३६७७ / 
२०१७- १८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
निर्माण साई दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., प्लॉट नं . ४१० / १ , 
सर्व्हे नं . ३३३, हिस्सा नं . ३ , साई मंदिराच्या समोर , ता . पनवेल , 
जि . रायगड आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३६७७/ २०१७ 
२०१८ , सन २०१७, दिनांक २० डिसेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्र . २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१८ . 


पनवेल , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७. 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ २०९२ /(टीसी) / ३६७५ / 
२०१७-१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल, 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गंगाराम 
कृपा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., गट नं . २१ -ए, हिस्सा । 
नं . १(२ )( ४ ), पाली देवद- सुकापुर, ता. पनवेल, जि . रायगड आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३६७५/ २०१७- १८ , सन २०१७ , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९( १) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३६७० / २०१७ 
१८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता. पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गोविंद 
ग्रीन फिल्डस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. सर्व्हे क्र . ४८० , 
साईनगर रोड, पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टीसी)/ ३६७० / २०१७-१८ , 
सन २०१७, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९(१) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल. 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल, 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७. 


पनवेल, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल / जीएनएल/ २०९४ /( ओ)/ ३६७६ / 
२०१७-१८/ सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था पनवेल, 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
उषा लक्ष्मी प्रिमायसेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सीटीएस . 
नं . १२६३ / बी, विरूपक्ष मंदिरजवळ, शिवाजी रोड , पनवेल , ता . पनवेल , 
जि . रायगड आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ( ओ)/ ३६७६ / २०१७-- 
१८ , सन २०१७, दिनांक २० डिसेंबर २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम 
क्र . २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये 
तीचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर । 
सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /०३ /( टीसी )/ ३६७८ / 
२०१७- १८ / सन २०१८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था पनवेल , 
ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पनवेल 
पॅराडाईज आकुर्ली सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. ८८/ ०, 
९४ / ० आणि ९६ / २, आकुर्ली, ता . पनवेल, जि . रायगड आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टी सी )/ ३६७८ / २०१७- १८ , सन २०१८ , 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


चेतन चौधरी , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल . 


चेतन चौधरी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 

ता . पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७ . 


पनवेल, 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५- २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ ३१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
__ अधिसूचना 

__ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ /१५४ / सन २०१७ . - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / / सन २०१७. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , नक्षत्र अनुराधा सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री गांवदेवी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / दर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
एचएसजी / ( टीसी ) / २९४८७ / सन २०१७, जुना सर्व्हे नं . ११३, हिस्सा डीओएम / एचएसजी / (टीसी ) / २९६५३ / सन २०१७, जुना सव्हे नं . १३१ , 
नं . १पैकी, नवीन सर्व्हे नं . ६० , हिस्सा नं . १ ( पैकी ), सीटीएस नं . हिस्सा नं . २२, नवीन सर्व्हे नं . ४० , हिस्सा नं . २२, गावदेवी मंदिर 
३१०४ ते ३११० , सन्मित्र को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., न्यु मॉडर्न जवळ , गांवदेवी रोड , सोनारपाडा , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
इंग्लिश स्कूल जवळ , देवी चौक , जुनी डोंबिवली क्रॉस रोड , डोंबिवली जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( प . ), ता . कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सतिश एम . देवकते , 
सतिश एम . देवकते, डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली, उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक २४ मे २०१७ . 

डोबिवली. 
दिनांक २८ एप्रिल २०१७. 

डोंबिवली. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी - ४ / ३२८ / सन २०१७ . - उप निबंधक , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ६६७/ सन २०१७ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री अनंत 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री समर्थ धाम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी , लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए । 
सी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / डीओएम / एचएसजी /(टीसी) / २९६५२/ सन २०१७, सर्वे नं . ८४ , 
डीओएम / एचएसजी /( टीसी )/ २९६७५ / सन २०१७, सर्व्हे नं . ३० , हिस्सा हिस्सा नं . ६ पैकी , ८ पैकी , बामणदेव मंदिर जवळ , मधला पाडा 
नं . १ / अ , गाव दावडी, डोंबिवली ( पू . ) , ता . कल्याण , नांदिवली गांव , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा 
(१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) 
नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सतिश एम . देवकते , 
सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
डोंबिवली , उप निबंधक , सहकारी संस्था , दिनांक २४ मे २०१७. 

डोबिवली . 
दिनांक ११ जुलै २०१७. 

डोंबिवली. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -३ / २८५ / सन २०१७. - उप निबंधक , 
__ क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ६६८ / सन २०१७. - उप निबंधक , । सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , अंबर हार्मनी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, लि ., नोंदणी क्रमांक 
श्री समर्थ बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी , लि ., नोंदणी टीएनए /डीओएम / एचएसजी / ( टीसी ) / २९५०० / सन २०१७, 
क्रमांक टीएनए/डीओएम / एचएसजी /(टीसी) / २९६७४ / सन २०१७ , जुना सर्व्हे नं . ६४ , नवीन सर्व्हे नं . ०९ , हिस्सा नं . ०४ व ५ / १ , 
सर्व्हे नं . ३० , हिस्सा नं . १ / अ, गाव दावडी , डोंबिवली ( पूर्व) , मौजे कांचनगाव , सर्वोदय लिला जवळ , कल्याण-ठाकुर्ली रोड , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ठाकुर्ली (पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १) अन्वये 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


ठाणे 


डोंबिवली, 
दिनांक ११ जुलै २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १८ मे २०१७ . 


सतिश एम . देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / २०२ / सन २०१७. - उप निबंधक , ____ क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / ६१४ / सन २०१७. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री कृपा सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई पुजा 
हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी , लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / रेसिडेन्सी फेज- १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
डीओएम / एचएसजी /(टीसी)/ २९४९० / सन २०१७, सीटीएस नं . २२७९ , टीएनए /डीओएम / एचएसजी / (टीसी )/ २९६७२ / सन २०१७, सर्व्ह 
आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र नं . ३३ , हिस्सा नं . २, गाव दावडी, डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण, 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम 

जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 

( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ चा नियम 

आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
१० (१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सतिश एम. देवकते, 
डोंबिवली , उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

सतिश एम . देवकते , 
दिनांक २८ एप्रिल २०१७. 

डोंबिवली . डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ५ जुलै २०१७. 

डोंबिवली . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -४ / २०१/ सन २०१७. - उप निबंधक , 

अधिसूचना 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , सुख शांती क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १ / ३३९ / सन २०१७ . - उप निबंधक , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /डीओएम / सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , साई शांती ए 
एचएसजी /( टीसी ) / २९४९१ / सन २०१७, सर्वे नं . १७ , हिस्सा नं . ४ व बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
पैकी , सर्व्हे नं . १७, हिस्सा नं . ५ पैकी, मौजे नांदिवली, डोंबिवली टीएनए /डीओएम / एचएसजी/ (टीसी )/ २९६५६ / सन २०१७, सर्वे नं . 
( पूर्व ), ता . कल्याण, जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था ४६, हिस्सा नं . १, मौजे नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू नियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सतिश एम . देवकते , 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक ५ मे २०१७. 

डोबिवली. दिनांक ३० मे २०१७. 

डोंबिवली . 


क्रम 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २०७ / सन २०१७. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , कृष्णा 
हाईलॅन्डस ट्युलिप को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 
क्रमांक टीएनए /(डीओएम )/ एचएसजी /( टीसी) / २९४९३ / सन २०१७, 
सर्व्हे नं . ३५, हिस्सा नं . १, व्हिलेज भोपर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . 
कल्याण, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी-१/ ३६१/ सन २०१७. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
साई धाम बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टीएनए /डीओएम / एचएसजी / (टीसी) / २९६५७ / सन २०१७, 
स . नं . ३०, हिस्सा नं . पैकी, मौजे नांदिवली, चेरानगर , नांदिवली 
पाडा, सागांव , मानपाडा रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . 
ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


डोंबिवली, 
दिनांक ५ मे २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १ जून २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५- २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३०, शके १९३९ ३३ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ३३५ / सन २०१७ . - - क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ३६२ / सन २०१७. - - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , श्रीकृष्ण निवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक की, प्रेम पॅराडाईस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टिसी)/ २९६५५/ सन २०१७, सर्व्हे नं. ६२ , टिएनए / डि ओएम / एचएसजी (टिसी ) २९६५८ / सन २०१७, 
हिस्सा नं . १५, सीटी सर्व्हे नं . १०२५९ ते १०२६३, गजबंधन पाथी, सर्व्हे नं . ५, हिस्सा नं . ९ , मौजे कोपर , शिव शक्ती बंगल्याजवळ , 
टिळक नगर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था , कोपर गाव , कोपर , डोंबिवली ( पश्चिम), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६१ अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६१ 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

आले आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक ३० मे २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक १ जून २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ३२६ / सन २०१७ . - - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , अंबिका भवन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक । 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी ( टिसी )/ २९६५४ / सन २०१७, सर्व्हे नं. ३३४, 
हिस्सा नं . पैकी, मौजे नवागाव , सुभाष क्रॉस रोड , नवापाडा, अंबेमाता 
मंदिराजवळ, डोंबिवली ( पश्चिम), ता. कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६१ 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था” असे करण्यात 
आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १ / ३८७ / सन २०१७ .- - 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , नॉटिका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /डिओएम / एचएसजी (टिसी)/ २९६६१/ सन २०१७, सर्व्हे नं . ९५ 
पैकी, ९९ /१ पैकी, ९९ / ३ पैकी, ९७ पैकी, मौजे घेसर, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २४ मे २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली , 
दिनांक ८ जून २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३/ ३८८ / सन २०१७. 
उप निबंधक सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , साई धाम ए विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी । 
क्रमांक टिएनए /डिओएम /एचएसजी (टिसी) /२९६६२ / सन २०१७ , 
सर्व्हेनं . ३० , हिस्सा नं. पैकी , मौजे नांदिवली, चेरानगर , नांदिवली पाडा , 
सागांव, मानपाडा रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम १९६१ 
नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ४ / ४५७ / सन २०१७. 
उप निबंधक सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , ओम साई सदन बि .नं . ३, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , 
नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी / (टिसी )/२९६६४ / सन २०१७, 
सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं. १ बी , व्हिलेज दावडी, डोंबिवली ( पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक १६ जून २०१७ . 


सतिश एम . देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ जून २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


कर 


लिखा 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - ३ / ४५६ / सन २०१७. 

उप निबंधक सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी - १ / ३८६ / सन २०१७.. 

की , विघ्नहर्ता रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
उप निबंधक सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे 
की , साई पॅराडाईज प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , 

नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम / एचएसजी (टिसी)/ २९६६६ / सन २०१७, 
नोंदणी क्रमांक टिएनए/डिओएम/ जीएनएल ( ओ)/१८१५ / सन २०१७, जुना सर्वे नं . ४६, हिस्सा नं. २, मौजे सोनारपाडा, डोंबिवली ( पूर्व), 
सर्वे नं. २२ , नवीन सर्व्हे नं . ०४, हिस्सा नं . १, घनश्याम गुप्ते रोड, ता. कल्याण , जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
रेल्वे स्टेशनजवळ , विष्णुनगर , डोंबिवली ( पश्चिम), ता . कल्याण, १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ । । आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
चा महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . सहकारी नियम १९६१ नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम । संस्था ” असून उपवर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
१९६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून असे करण्यात आले आहे . 
उपवर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


एस . एम. देवकते , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ जून २०१७ . 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक १६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३०, शके १९३९ ३५ 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था (सिडको), 
नवी मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनि / ससं /सिडको / २०१६ / ६६६१ / ३७४५. - सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सिडको, नवी मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . 
की, धरती दर्शन को - ऑप. हौ . सो . लि., भूखंड क्र . २७, सेक्टर ३४ / 
बी , खारघर , नवी मुंबई ही गृहनिर्माण संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था 
एम विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- एम / एचएसजी / टीसी /१०८५४ / ५८४ / 
२०१६ -१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एकता ओक्युलस को - ऑप. 
हौसिंग सोसा. मर्या., सीटीएस नं . ६१९ / १०, बोर्ला व्हिलेज , चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१६. 


ज्योती लाठकर , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

(सिडको), नवी मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २ मार्च २०१७. 


स्नेहा जोशी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एम -विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था 
एम विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 


सहनिबंधक , सहकारी संस्था (सिडको ), 

नवी मुंबई यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक सनि/ ससं / सिडको/ २०१६/ ६६५४ / ३३३५. - सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, सिडको, नवी मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , साई गणेश को - ऑप. हौ . सो . लि ., भूखंड क्र . ७७, फेज - २, 
नावडे, नवी मुंबई ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - एम / एचएसजी / टीसी / १०८५५ / ६८९ / 
२०१६-१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम -विभाग 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अमर ज्योत को - ऑप . हौसिंग 
सोसा., मर्या., प्लॉट नं . ४१, सर्वे नं . ६७, ६८ व ६९, सीटीएस नं . ४८१, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर व्हीलजे वाढवली, मुंबई ४०० ०७४ . 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६. 


ज्योती लाठकर, 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , . 
(सिडको), नवी मुंबई . 


मुंबई , 


स्नेहा जोशी, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई . 


दिनांक १७ मार्च २०१७ . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ६ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक एमयुएम/ एसआरए/ एचएसजी /टिसी / १२७७९ / सन २०१७ / 
२३३४. -- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , अझीम अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सी .टी. एस. नं . १७२ , १७२ / १ ते ३४, १७६ आणि 
१७६/ १ ते ५, प्लॉट नं . ३, सर्व्हे नं . ७, हिस्सा नं . १०, सर्व्हे नं . ८ , 
हिस्सा नं . १, व्हिलेज बांदिवली, जोगेश्वरी रेल्वे स्टेशन जवळ , ता . 
अंधेरी , जोगेश्वरी ( पश्चिम ), मुंबई ४०० १०२. ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. य. एम. / एस . आर. ए./ एच. एस. जी ./ टि . सी . / 
१२७७९ / सन २०१७, दिनांक २४ मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक सहकारी संस्था , तालुका पनवेल 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/(टिसी )/ ३४०१ / २०१६ 
१७/ सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . ओमकार 
पुरम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १०२/ ५, १०२ / 
३बी + ३अ /१ आणि १०२ / ४ , आदई, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी )/ ३४०१/ २०१६ -१७ / 
सन २०१७, दिनांक ९ मार्च २०१७ ने ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) 
अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


संदिप देशमुख , 
मुंबई , 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ मार्च २०१७. ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.प्र. प्रा ., मुंबई . 


रायगड , 
दिनांक ९ मार्च २०१७. 


चेतन ए. चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यसन-१/टे. सी . ६/ सन २०१७/ १०८३. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची 
प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, मिलेनिअम रेसिडेन्सि सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , इमारत क्र . १२, विंग ए व बी, सर्व्हे नं . १३८ , सीटीएस 
नं . १/ ३, मौजे मानखुर्द आणि सर्वे नं . ८० पार्ट , सीटीएस नं . ६ / ३ 

ऑफ मौजे मंडाले , मानखुर्द- घाटकोपर लिंक रोड, मानखुर्द ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०४३. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम. यु. एम ./ एस . आर .ए./ एच. एस. जी ./टि . सी ./ १२७६० / 
सन २०१७, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहाकरी संस्था , तालुका पनवेल 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्युएल / एचएसजी/( टीसी) / ३४०० / २०१६ 
१७ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , निळकंठ 
विश्व फेज २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., स.नं. १४१ ते १४२ , 
हिस्सा नं . ० , उसी खुर्द , ता . पनवेल , जि . रायगड आरजीडी / 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / ३४०० / २०१६-२०१७/ सन २०१७ , 
दिनांक १ मार्च २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९(१ ) अन्वयेतिचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


संदिप देशमुख, 
मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७. (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.प्र.प्रा., मुंबई. 


रायगड, 
दिनांक १ मार्च २०१७. 


सी . ए. चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ ३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी ) / ३३९९ / 
सन २०१६- २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पर्ल 
होम्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, फायनल प्लॉट नं . ४१३ / २, 
सब प्लॉट नं ६ व १३ , सर्व्हे नं . ३३५ व ३४७, हिस्सा नं . १ व २, 
पनवेल, ता . पनवेल, जि . रायगड नोदणी क्रमांक आरजीडी/ 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी )/ ३३९९ / २०१६- २०१७ सन २०१७, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ ने ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
तिचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/टे. सी . ६/ सन २०१७/१७४८ . - 
सह निबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र संजिवनी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
फायनल प्लॉट क्र . २८६, सी. टी . एस . क्र . ५७०२, टी. पी. एस . ३, मौजे 
घाटकोपर , तालुका कुर्ला, जवाहर रोड , पंतनगर , घाटकोपर ( पुर्व) , 
मुंबई ४०० ०७५ . या नावाने दिली असून , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एम. यू.एम./ एस . आर .ए./ एच. एस. जी ./ टी. सी./ १२७७१, 
सन २०१७, दिनांक २ मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


रायगड, 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 


चेतन ए. चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , 

ता . पनवेल. 


मुंबई , 
दिनांक २ मार्च २०१७. 


संदिप देशमुख, 
सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा ., 

मुंबई. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनि /कार्यासन -१/ टे. सी.१/ २१२६ / सन २०१७. 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
व नोंदणी प्रमाणपत्र शंकरधन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , सी . टी , एस . नं . ६०० / ए, ६०० / ए / १ ते ३२ , नाहर रोड , मेहल 
सिनेमाजवळ , जे . एन . रोड , मुलुंड ( प.), मुंबई ४०० ०८० . 
ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यू. एम . / 
एस. आर .ए./ एच. एस . जी . / टी . सी ./ १२७७५ / सन २०१७, दिनांक १६ 
मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम/ एसआरए / एचएसजी / टीसी / १२७७४/ सन २०१७/ 
२१७१. - सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र साई सिद्धी , ए-विंग , एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न. भू.क्र . २३४ ( पार्ट ), २३५ / २९८ 
ते ३६२, २३५ / ३६९ ते ३७४ , २३५ / ३०३, २४६, २४६ / १, २४७ / 
१ ते ११, २४९/ ३८ ते ४९ , २४९ / ७१ ते ८० , २४९ / १०७ ते १३० , 
२४८ , मौजे मजास , प्रतापनगर, जोगेश्वरी ( पर्व ), मंबई ४०० ०६० 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. 
२४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम. यू. एम ./ 
एस . आर. ए./ एच. एस. जी ./ टी . सी ./ १२७७४ / सन २०१७, दिनांक १६ 
मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील 
नियम क्रमांक १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


संदिप देशमुख , 
सह निबंधक , सहकारी संस्था, 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु. प्रा ., 

मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ६अ 


संदिप देशमुख, 
सह निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु. प्रा ., 

मुंबई . 


मुंबई, 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४- ३० , शके १९३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच पश्चिम विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी / १६०२७ / 
२४०७ / २०१६- १७/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
श्रीमती रेहाना फारुख खत्री, मुख्यप्रवर्तक नियोजित यु. जे. खत्री हाऊस 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., ६२८, खत्री हाऊस , १३ वा रास्ता , 
खार (प.), मुंबई ४०० ०५२ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था । 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
___ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /( टीसी) /१६०२८ / 

२०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बेलेझा को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं. ३७४ , सीटीएस नं . ई/ २८४, चित्रकार 
धुरंदर मार्ग, खार दांडा, खार ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५२, नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /( टीसी )/ १६०२८ / सन 
२०१७- १८ / सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ . 


अजयकुमार भालके , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
एच पश्चिम विभाग , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक २ मार्च २०१७ . 


अजयकुमार भालके , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच पश्चिम विभाग, मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच पश्चिम विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ ( टीसी )/ २४८३ / 
१६०२६ / सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच पश्चिम 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नेटो अपार्टमेंट 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . सी / ६६५ , सी / ६६६ , 
२० एफ , न्यू कांतावाडी, ऑफ पेरी क्रॉस रोड, बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई 
४०० ०५० , एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ (टीसी) / १६०२६ / 
सन २०१७, महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

अजयकुमार भालके , 
मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ९ मार्च २०१७ . 

एच पश्चिम विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम - २/ डब्ल्यूएल /पीआरडी / आय / ११४३६/ २०१६ 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , चैतन्य औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या., एस . टी . डेपो जवळ , विमुक्त शांती निकेतन को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी, एस. जी . बर्वे मार्ग, नेहरू नगर , कुर्ला( पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ . 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
महा . २४) यांच्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

शिरीष सपकाळ , 
नवी मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. एल विभाग, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ ३९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई 
यांजकडून 

यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / एचएसजी / टीसी / १०८४९ / २०१६ क्रमांक एमयूएम -२ / डब्ल्यूएल / पीआरडी / आय /११४५९ / २०१६ 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई, याद्वारे २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , साकेत को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., अधिसूचित करीत आहे की , शिवआदर्श औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
समर्थ नगर , चुनाभट्टी, सायन , मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था, महाराष्ट्र संस्था मर्या., बी -१ / २२, श्रीराम को - ऑप हौ . सोसा. लि ., कॉटर्न लेबर 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) अन्वये ____ बोर्ड, कुर्ला ( पूर्व), मुंबई ४०० ०२४ . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि । संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू महाराष्ट्र सहकारी संस्था संस्था अधिनियम, १९६१ चा नियम १०(१ ) 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

" औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई. 


नवी मुंबई , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एल विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयएम- २ / डब्ल्यएल /पीआरडी / आय /११४५७/२०१६ - 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई, याद्वारे । 
अधिसूचित करीत आहे की , चर्मकला औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्या., एस . टी . डेपो जवळ , विमुक्त शांती निकेतन 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी , एस . जी. बर्वे मार्ग, नेहरू नगर , कुर्ला ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०२४. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई 

यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम- २/ डब्ल्यूएल /पीआरडी / आय / ११४६०/ २०१६ 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आय्यप्पा स्वामी औद्योगिक उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., रूम . नं . २५ , मोहम्मद जमाल चाळ नं . २७, 
वर्षा आदर्शनगर , नियर नवरे बाग बिल्डिंग, कुर्ला, 
मुंबई ४०० ०७० . ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ औद्योगिक 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग, मुंबई. 


नवी मुंबई, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


चना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भिवंडी यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भिवंडी यांजकडून 
अधिसूचना 

____ अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए/ बीडब्ल्यूआय / एचएसजी /( टीसी )/ २९८२६/ ९१६ / क्रमांक टीएनए/ बीडब्ल्यूआय/ एचएसजी/(टीसी) / २९८२८ /९३० / 
२०१७-१८ /सन २०१७. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, भिवंडी , 

२०१७- १८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भिवंडी , 
तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, ब्ल्यू आय को- ऑपरेटिव्ह 

तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , जलाराम कुटीर 
हौसिंग सोसायटी लि ., सीटी सर्व्हे नं. ९१३६, सर्व्हे नं. ३० /१, ३० / ५ , 

अ-विंग, को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., मनपा घर नं . ११५८ / ३, 
३१/ ४, ४४ व २९ / २, प्लॉट नं. २, कामतघर, भिवंडी, तालुका भिवंडी , 

सर्व्हे नं . १३३/ २ पार्ट , ( जुना सर्व्हे नं . १३३/ २ व १६५ / २ पार्ट ) 
जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक टीएनए / बीडब्ल्यूआय /एचएसजी/( टीसी ) । 

कामतघर , भिवंडी, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे, नोंदणी क्रमांक 
२९८२६/ २०१७- २०१८ / सन २०१७ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

टीएनए / बीडब्ल्यूआय / एचएसजी / (टीसी)/ २९८२८/ २०१७- २०१८ 
अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये 

सन २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

मधील ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 

आलेली आहे . 
उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, नियम १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 

संस्था, नियम १९६१ चे नियम क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
आर. एस. लोखंडे, 

आर. एस . लोखंडे, 
भिवंडी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

भिवंडी, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 

भिवंडी . दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७. 

भिवंडी. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भिवंडी यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, टी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक टीएनए/ बीडब्ल्यूआय/ एचएसजी /( टीसी)/ २९८२७/ ९१७ / 

क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी -वि / अधिसूचना/१८८१/ २०१७. - उप निबंधक , 
२०१७- १८ / सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, भिवंडी , 

सहकारी संस्था, भिवंडी, तालुका याद्वारे प्रमाणित करतात की , एव्हिऑर 
तालुका या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री दत्तकृपा को- ऑपरेटिव्ह ___ कॉर्पोरेट पार्क को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि ., सी. टी. एस . नं. ५४८ / ए 
हौसिंग सोसायटी लि ., मनपा घर नं . ४४९, सर्व्हे नं . ८२, हिस्सा नं. १ व २, ते ५४८ / जी , व्हिलेज नाहूर , एल. बी. एस . मार्ग , मुलुंड ( पश्चिम ), 
कामतघर ,भिवंडी, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे , नोंदणी क्रमांक टीएनए / मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
बीडब्ल्यूआय / एचएसजी/ (टीसी)/ २९८२७/ २०१७- २०१८ / सन २०१७ मधील (१९६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा एमयूएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / ११२२७/ सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात 
महा. २४) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी उपरोक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संस्था, नियम, १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण नियम , १९६१ नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
असे करण्यात आले आहे . 
आर. एस. लोखंडे, 

राजेंद्र शं. खंडाईत 
भिवंडी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

मुलुंड, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१७ . 

भिवंडी . दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. 

टी विभाग, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ ४१ 


त्या 


ल्या 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण 
यांजकडून 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / केएलएन / एचएसजी/( टीसी )/ २३४९०/ २०११ - १२ / क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी /( टीसी)/ २३४९२/ २०११- १२ / 
सन २०११. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण , 

सन २०११. - उप निबंधक सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण , 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , विराट हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह 

___ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की, शिव शरणम को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं. २०, हिस्सा नं . ४अ + ५अ, मौजे अटाळी, हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं १६१, १६२, सर्व्हे नं . ८२ ( पैकी) , 
अंबिवली स्टेशनजवळ, वाल्मिकी हाईस्कूलच्या मागे, अंबिवली 

८४ ( पैकी ), हिस्सा नं . २, मौजे पाथी, डोंबिवली ( पूर्व), तालुका 
( पश्चिम ), तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

कल्याण, जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) 

१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

___ नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
संस्था " असे आहे. 

असे आहे. 


एस . एम. तांबे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११. 


एस . एम . तांबे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


कल्याण, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११. 


कल्याण तालुका, कल्याण . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन/ एचएसजी/( टीसी)/ २३४९१/ २०११- १२ / 
सन २०११ . - उप निबंधक सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण , 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , ममता टॉवर को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं. १२००, २४९२ , २४९३ , २४९६ , २४९७, 
मौजे कल्याण, तालुका कल्याण, जिल्हा ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) । 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका , कल्याण 

यांजकडून 
क्रमांक टीएनए /केएलएन/ एचएसजी /(टीसी)/ २३४९४/ २०११ -१२ / 
सन २०११. - उप निबंधक सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , वसंत विहार -२, को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं , १८३३ ते १८३९ , १८४१ ते १८४८ , १८७६ 
ते १९२२, १९२५ ते १९७८ , १९८८ ते १९९०, २०१०, २०११, २०२५ , 
२६८१ , आजदे गोळवली , डोंबिवली ( पूर्व ), तालुका कल्याण, जिल्हा 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 

एस. एम . तांबे, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १ डिसेंबर २०११. कल्याण तालुका , कल्याण. 


कल्याण , 


एस. एम . तांबे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण तालुका, कल्याण . 


कल्याण, 


दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ . 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ २०१८ / फाल्गुन २४ - ३० , शके १९३९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक जिदविअ /सिंध / क - १ / श्री भगवती / अंतिम आदेश / २०१७/ 
६५१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस. खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री भगवती कुक्कुटपालन सहकारी संस्था मर्या., मुणगे, ता . देवगड , 
जि . सिंधुदुर्ग हिचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी / डीजीडी/ एजीआर/ ओ ३०१ / 
९२, दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९२ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने 
या कार्यालयाचे जा. क्र ./सिंधु/जिविअ. क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / ५६४ / 
२०१७, दिनांक १० ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये 
नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी (श्रेणी- २ ) 
अधिन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक 
करणेत येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी दिला आहे. 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था शहापूर यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक शहापूर / सनि / शहापूर सहपतसं / नावबदल / ७४ / सन २००८ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आय . व्ही. तडवी, सहायक 
निबंधक , शहापूर , शिवधन ग्रामीण सहकारी पतसंस्था , मर्या., आटगाव 
या ऐवजी शहापूर ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, मर्या., शहापूर 
असे करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे आणि तिचामुळे 
नोंदणी क्र . टिएनए/ एसपीआर / आरएसआर /सीआर / ९०३ / सन २००२ , 
दिनांक २१ जानेवारी २००२ राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २१ मे २००८ रोजी माझे शिक्क्यानिशी दिला असे. 


ठाणे, 
दिनांक २९ मे २००८ . 


आय. व्ही. तडवी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था शहापूर, जि . ठाणे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

__ मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३ / २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , डी. एस. खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये कामधेनू दुग्ध 
व्याव . सह . संस्था, मु. कुंबल , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी / ओजीआर / ओ/१०६/ डी / ९०, दिनांक २० जून १९९० या 
संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी- २, अधिन जिल्हा दुग्ध 
व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दीष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर 
२०१७ रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था बी विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युबी / आरएसआर / एसआर / ३५९/ १५० / 
सन २००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बी विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एम . एच. साबु सिद्धिक जनरल 
हॉस्पिटल एम्प्लॉ को . ऑप . क्रेडीट सो. लि ., इमामवाडा रोड, मुघल 
मस्जिद जवळ, डोंगरी, मुंबई ४०० ००९ ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदिवण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कर्ज देणारी साधन संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 


एस . एम . गोसावी, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
बी -विभाग , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक ३ जून २००८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


